भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील पदांचा 
सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.५१८/पापु-१५ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, नवीन मंत्रालय, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo 009 
तारीख: २४ एप्रिल, २०२३ 


वाचा - 

१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा, दिनांक 

१०.०९.२००१ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/विसु-१, दिनांक ११.०२.२०१६ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.३०/विसु-१, दिनांक २५.०५.२०१७ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक, दिनांक २९.०६.२०१७ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दिनांक २.०६.२०१५ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र.२/आपुक-१, दिनांक १२.०४.२०२२ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र.१५/आपुक, दिनांक २७.०४.२०२२ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र.२/२०२२/आपुक, दिनांक ३१.१०.२०२२ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-४५०१/प्र.क्र.१०१/पापु-१५ 

दिनांक ०४.०२.२००५ 

१०) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-२०१२/प्र.क्र.३७८/पापु-१५ 
दिनांक १७.०४.२०१३ 

११) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपआ-२००८/प्र.क्र.१६७/पापु-२३ 
दिनांक ०४.०३.२०११ 

१२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपआ-२०१४/प्र.क्र.१४१/पापु-२३ 
दिनांक ०४.०८.२०१५ 

१३) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-२०१४/प्र.क्र.१६२/पापु-१५ 
दिनांक २६.०५.२०१६ 

१४) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-०२२०/प्र.क्र.२४/पापु-१५ 
दिनांक ०८.०९.२०२० 


— 


2 
3 
8 
षु 
& 
9 
८ 
९ 


>“ *.>. |“ >“ >. "> «« "> 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.५१८/पापु-१५ 


१५) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपआ-२०१६/प्र.क्र.३०१/पापु-२३ 
दिनांक २८.१२.२०२२ 


प्रस्तावना - 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अधिपत्याखालील भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील 
पदांचा आकृतीबंध उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक ९,१०,१३ व १४ वरील अनुक्रमे दिनांक ०४ 
फेब्रुवारी, २००५, १७ एप्रिल, २०१३, २६ मे, २०१६ व ०८ सप्टेंबर २०२० अन्वये निश्चित करण्यात आला 
आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील भूवैज्ञानिक व उप अभियंता (यां.) संवर्गातील जिल्हा 
परिषदेत आवश्‍यक पदांचा आकृतीबंध संदर्भाधीन शासन निर्णय अ.क्र. ११ व १२ वरील अनुक्रमे दिनांक 
०४ मार्च, २०११ व ०४ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये निश्चित Hort होता. जिल्हा परिषदेत आवश्‍यक पदांचा 
सुधारित आकृतीबंध संदर्भाधीन शासन निर्णय अ.क्र. १५ दिनांक २८ डिसेंबर, २०२२ अन्वये निश्चित केला 
आहे. सर्व शासकीय व निमशासकीय पदांचा नव्याने आढावा घेण्याच्या सूचना वित्त विभागाने संदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये दिल्या आहेत. त्याअनुषंगाने भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधीळ पदांचा आढावा 
मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीसमोर सादर केला होता. या समितीने 
मंजूर केल्याप्रमाणे भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील पदांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 

०२. दिनांक 93.92.2022 रोजीच्या मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय सचिव 
समितीच्या बैठकीतील मान्यतेनुसार भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील एकूण ११८३ पदांच्या 
सुधारित आकृतीबंधास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. या पदांचा पदनिहाय सविस्तर 
तपशील सोबतच्या विवरणपत्र क्रमांक १ नुसार असून विवरणपत्र २ व ३ मध्ये जिल्हानिहाय तथा 
कार्यालयनिहाय पदांचा तपशील दर्शविलेला आहे. 

१) सहाय्यक भूवैज्ञानिक व कनिष्ठ भूवैज्ञानिक संवर्गातील पदे तालुक्यांच्या संख्येनुसार निश्चित 
करण्यात आली आहेत. या पदांचे जिल्हानिहाय वाटप विवरणपत्र २ मध्ये दर्शविल्यानुसार 
राहील. 

२) मुख्य खोदन अभियंत्यांची २ पदे मंजूर असून त्यापैकी १ पद प्रत्येकी मुख्यालय व अमरावती 
प्रादेशिक उपसंचालक कार्यालय याप्रमाणे वाटप राहील. 

३) उपसंचालक, वरिष्ठ खोदन अभियंता, उपअभियंता (यां), सहायक भूवैज्ञानिक, सहायक 
भूभौतिक तज्ञ, सहायक प्रशासन अधिकारी, सहायक रसायनी, लेखाधिकारी, कार्यालय 
अधिक्षक, उपलेखापाल, तांत्रिक अधिकारी, भौगोलिक माहिती प्रणाली अधिकारी, 
लघुलेखक, लघुटंकलेखक, भौगोलिक माहिती प्रणाली वरिष्ठ सहाय्यक, भौगोलिक 


पृष्ठ १६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.५१८/पापु-१५ 


माहिती प्रणाली सहाय्यक, प्रयोगशाळा सहाय्यक या संवर्गाचे प्रत्येकी १ पद प्रादेशिक 
विभागास विहित करण्यात येत आहे. 
४) वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, कनिष्ठ भूभौतिकतज्ञ, कनिष्ठ रसायनी, वरिष्ठ 
लिपिक या संवर्गाची प्रत्येकी २ पदे प्रादेशिक विभागास विहित करण्यात येत आहे. 
५) मुख्यालय स्तरावरील राज्य प्रयोगशाळेकरिता १ सहाय्यक रसायनी, १ कनिष्ठ रसायनी व 
१ प्रयोगशाळा सहाय्यक अशी ३ पदे मंजूर करण्यात येत आहेत. १४८ उपविभागीय 
प्रयोगशाळांकरिता प्रत्येकी १ याप्रमाणे १४८ कनिष्ठ रसायनी पदे मंजूर करण्यात येत आहेत. 
६) कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ लिपिक, सहायक आवेदक, रिगमन (दोरखंडवाला) या पदांचे 
कार्यालयनिहाय वाटप विवरणपत्र ३ मध्ये दर्शविले आहे. 
०३. बाह्ययंत्रणेद्दारे घ्यावयाच्या सेवा- भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेकरिता वाहन चालक व 
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या प्रयोजनार्थ सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. कार्यालय तथा 
जिल्हानिहाय बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या मनुष्यबळाचा तपशील विवरणपत्र ४ मध्ये नमूद केला आहे. 


क्र. सेवा मनुष्यबळ 

| a | वाहन चालक १२२ 

२ । चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (बहुद्देशीय कर्मचारी) १७८ 
बाह्ययंत्रणेचे एकूण मनुष्यबळ ३०० 


बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेताना कार्यरत मृत संवर्ग म्हणून घोषित करण्यात आलेले कार्यरत कर्मचारी 
आणि वाहने विचारात घेवून आव्यक तेवढ्याच सेवा प्रचलित शासन सूचनानुसार घेण्यात याव्यात. 
बाह्ययंत्रणेमार्फत सेवा घेताना वित्त विभागाच्या दिनांक २७ एप्रिल, २०२२ च्या शासन निर्णयातील सूचनांचे 
पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. वाहनचालक व चतुर्थश्रेणी या संवर्गामध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांची माहिती परिच्छेद ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मृत संवर्ग म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत. 
सदर मृत संवर्ग म्हणून घोषित करण्यात आलेली कार्यरत पदे वगळून उर्वरित मनुष्यबळ संख्येच्या 
प्रमाणात सेवा बाह्ययंत्रणेद्दारे घेण्यात याव्यात. (म्हणजे बाह्ययंत्रणेद्दारे मंजूर वाहनचालक मनुष्यबळ 
१२२-४९ मृत संवर्ग म्हणून घोषित कार्यरत वाहनचालक. सद्यस्थितीत वाहनचालक मनुष्यबळ संख्या ७३ 
एवढ्याच सेवा बाह्ययंत्रणेकडून घेण्यात याव्यात. अशा तऱ्हेने चतुर्थश्रेणी कर्मचारी (बहुउद्देशीय कर्मचारी) 
यांचे बाबतही परिगणना करून याप्रमाणे सेवा घेण्यात याव्यात.) मृत संवर्ग म्हणून घोषित कार्यरत 
कर्मचारी यांच्या पदोन्नती, सेवानिवृत्ती, स्वेच्छासेवानिवृत्ती अथवा मृत्यु किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने 
रिक्‍त झाल्यास सदर पद व्यपगत होतील व त्या पदावर नियमित कर्मचाऱ्यांची भरती करता येणार नाही. 
असे पद Rea झाल्यानंतर वित्त विभागाच्या दिनांक २७ एप्रिल, २०२२ च्या शासन निर्णयातील सूचनांचे 
तसेच वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करुन बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेता येतील. तसेच बाह्ययंत्रणेमार्फत 
घेण्यात येणाऱ्या सेवांचा खर्च त्याच निर्णयातील तदतूदीनुसार भागविण्याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ १६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.५१८/पापु-१५ 


०४. पदांचे एकत्रिकरण- उच्च स्तरीय सचिव समितीने मंजूरी दिलेल्यानुसार भूजल सर्वेक्षण आणि 
विकास यंत्रणेमधीळ काही पदांचे एकत्रिकरण करून पदनाम पुढीलप्रमाणे राहील. 
भौगोलिक माहिती प्रणाली सहाय्यक व सर्वेक्षक या दोन संवर्गाचे एकत्रिकरण करून संवर्गाचे 
पदनाम भौगोलिक माहिती प्रणाली सहाय्यक राहील. कार्यरत सर्वेक्षक पदे सर्वेक्षक या मृत संवर्गात 
राहतील. सदरील संवर्गाच्या एकत्रिकरणानंतर भौगोलिक माहिती प्रणाली सहाय्यक, भौगोलिक माहिती 
प्रणाली वरिष्ठ सहाय्यक, भौगोलिक माहिती प्रणाली अधिकारी संवर्गाची कार्ये कर्तव्ये, सेवा प्रवेश नियम 
व तदनुषंगिक सेवा विषयक बाबी स्वतंत्रपणे निर्धारित करण्यात येतील. 
यांत्रिकी व सहायक आवेदक या दोन समकक्ष संवर्गाचे एकत्रिकरण करून संवर्गाचे पदनाम 
सहाय्यक आवेदक राहील. यांत्रिकी व सहायक आवेदक या दोन समकक्ष संवर्गाचे एकत्रिकरण करून 
सहायक आवेदक हे पदनाम ठेवण्यात येत असल्याने यांत्रिकी संवर्गातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे (५ पदे 
वगळून) सहायक आवेदक संवर्गात समायोजन होईल. यांत्रिकी संवर्गातील सेवाजेष्ठतेनुसार कार्यरत 
कनिष्ठ ५ कर्मचारी यांत्रिकी या मृत संवर्गात राहतील. एकत्रित सहाय्यक आवेदक संवर्गातील पदे 
जसजशी Rea होतील तसतशी यांत्रिकी या मृत संवर्गातील सदरील ५ पदे नियमित सहायक आवेदक 
पदावर समायोजित होतील. सहायक आवेदक (यांत्रिकी) या एकत्रित संवर्गाची कार्ये-कर्तव्ये स्वतंत्रपणे 
सुधारण्यात येतील. दरम्यानच्या कालावधीत यांत्रिकी व सहायक आवेदक संवर्गाची कार्ये-कर्तव्ये आता 
एकत्रित सहायक aden संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना लागू राहतील. 
०५. मृत संवर्ग-भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील सध्या मंजूर असलेल्या खालील संवर्गातील 
कार्यरत पदे (तक्त्यात दर्शविल्यानुसार) मृत संवर्ग म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत. 


tia ig मृत संवर्ग म्हणून ठरविण्यात 
क्र. संवर्ग मंजूर पदे कार्यरत पदे NS 
Es नियोजन अधिकारी Pa fo दिक ळा 
२ । वरिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक ८ २ २ 
3 यांत्रिकी ६२ २४ ५ 
४ सर्वेक्षक ६१ २७ २७ 
षु रोखपाल 1 १ i oe i «<4 
9 दूरध्वनी चालक ae 
सांधाता निचाळक & 2 2 
वाहन चालक १८४ ४९ ४९ 
| १० | नाईक a ae ९ ९ 
। ११ | शिपाई ८२ ३३ 33 
१२ पहारेकरी ७१ ४१ ४१ 
१३ मदतनीस १९ 9 9 


पृष्ठ १६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.५१८/पापु-१५ 


०६. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधीळ पदांचा सुधारित आकृतीबंध या शासन निर्णयान्वये 
अंतिम करण्यात येत असल्याने या आकृतीबंधातील ११८३ नियमित पदापैकी गट-क संवर्गाची पदे 
भरण्यासंदर्भात वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक ३१.१०.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 
पदभरतीची कार्यवाही संचालनालयामार्फत करण्यात यावी. 
०७. नियमित पदावरील अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या वेतनाचा खर्च मागणी क्रमांक वाय-४, ०२ 
भूजल, ००५ अन्वेषण, (०१) भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास -आस्थापना, (०१) (०१) भूजल संपत्तीचे 
अन्वेषण व विकास आस्थापना (अनिवार्य) लेखाशिर्ष (२७०२ ३९१८) आणि मागणी कमांक वाय-६, ००, 
१०१ मृद सर्वेक्षण व चाचणी (०१) भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा या खालील लहान पाटबंधारे 
योजना, भारित, (०१) (०१) एक भूजल सर्वेक्षण (४४०२ ११४८) आणि विकास अभिकरण या GSTS लहान 
पाटबंधारे योजना (अनिवार्य) या लेखशिर्षाखाली करण्यात यावा. 
०८. मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिनांक 93.92.2022 
रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९५/आपुक 
दिनांक १४.०२.२०२३, ७८/व्यय-३ दिनांक २३.०२.२०२३ अन्वये HIT सहमतीनुसार सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
OR. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४२४१४१३२५४८२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJEEV JAISWAL 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e00ed079d2ce20a0b2b534660aca 
a9898ab14102922c9b314b09726e2043d9b 


7, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=7DC61956CB85 1C0C342DFF 
65B0D4592657ADB696339057FB0854812C0 
5850669, cn=SANJEEV JAISWAL 

Date: 2023.04.24 16:29:17 +05'30' 


(संजीव जयस्वाल) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

५. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०००३२. 


पृष्ठ १६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.५१८/पापु-१५ 


६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 
७. मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
८. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
९. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
१०.सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 
११.मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.मा. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.अपर मुख्य सचिव, सेवा/सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
18. AGH, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, शिवाजीनगर, पुणे. 
१५.सर्व सहसचिव / उपसचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६.सर्व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७.उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
१८.आपुक कक्ष, व्यय-३, अर्थ-१८, सेवा-९, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता). 
२०. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई (लेखा परीक्षा). 
२१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता). 
२२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर (लेखा परीक्षा). 
२३. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
२४. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
२५. विभागीय आयुक्त, सर्व 
२६. जिल्हाधिकारी, सर्व 
२७.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 
२८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 
२९.ग्रंथपाळ, विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 
३०.भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक नं.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव 
भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई- Yoo ०२०. 
३१.भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेस (इं) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई- ४०० ०२५. 


पृष्ठ १६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.५१८/पापु-१५ 


३२.राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, ठाकरसी हाऊस, जे. एन. हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई- 
४०० ०३८. 

३३. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 

३४.बहुजन समाज पक्ष, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी. भवन, भूखंड क्र.८३-ए, 
कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०० oy 

३५.भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र समिती, ३१४, राजभवन, एस.व्ही. पटेल मार्ग, मुंबई- 
Yoo ००७४. 

३६. भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पक्ष, महाराष्ट्र समिती, जनशक्ती सभागृह, ग्लोब मिल 
पॅलेस, वरळी, मुंबई ४०० ०१३. 

३७. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई- ४०० 
Od. 

३८. निवड नस्ती (कार्यासन-पापु-१५), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. 


पृष्ठ १६ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.५१८/पापु-१५ 


शासन निर्णय क्रमांक:-आपना-२०१६/प्र.क्र.५१८/पापु-१५ सोबतचे विवरणपत्र-१ 


विवरणपत्र -१ 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधीळ पदांच्या आढाव्याअंती सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे 
अ.क्र पदनाम वेतन संरचना मंजूर पदे 

Se] ? ? 8 
१ | आयुक्‍त संवर्ग पद | 9 | 
२ | अतिरिक्‍त संचालक S-29 : ११८५००-२१४१०० Lae | 
३ | सहसंचालक S-2§ : ८२२००-२११५०० २ 
४ । सहसंचालक (अभियांत्रिकी) S-2§ : ८२२००-२११५०० शिंग 
५ | उपसंचालक S-23 : ६७७००-२०८७०० ८ 
६ | मुख्य खोदन अभियंता S-23 : ६७७००-२०८७०० २ 
मुख्य भूभौतिक तज्ञ 5-२३ : ६७७००-२०८७०० शिश 
वरिष्ठ खोदन अभियंता S-22 : ६००००-१९०८०० (9 

९ | वरिष्ठ भूवैज्ञानिक S-22 : ६००००-१९०८०० ५४ 
१० | वरिष्ठ भूभौतिक तज्ञ 5-२१ : ५७१००-१८०८०० ६ 
१३ । वरिष्ठ रसायनी S-29 : ५७१००-१८०८०० शिक 
१४ | उपअभियंता (यां) S-20 : ५६१००-१७७५०० ७६ 
१५ | प्रशासन अधिकारी S-20 : ५६१००-१७७५०० | 9 | 
१६ | सहाय्यक संचालक (मविवलेसे) S-20 : ५६१००-१७७५०० शिव 

“गट अ” ची एकूण पदे | १६२ 

Za सहाय्यक भूवैज्ञानिक 5-१९ : ५५१००-१७५१०० १३६ 
2 | लेखाधिकारी (मविवलेसे) 5-१६ : ४४९००-१४२४०० ७ 
3. सहाय्यक रसायनी 85-१६ : ४४९००-१४२४०० ७ 

४ | कनिष्ठ भूवैज्ञानिक 5-१६ : ४४९००-१४२४०० २०३ 
५ | सहाय्यक भूभौतिक तज्ञ 85-१६ : ४४९००-१४२४०० ७ 

सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) 

& प्रतिनियुक्तीने 5-१५ : ४१८००-१३२३०० षि 
७ | सहाय्यक प्रशासन अधिकारी 5-१५ : ४१८००-१३२३०० ६ 
प्रणाली विश्लेषक (सिस्टीम एंनालिस्ट) |8-१५ :४१८००-१३२३०० | १ | 

“गट ब” ची एकूण पदे | ३६८ 


पृष्ठ १६ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.५१८/पापु-१५ 


अ.क्र पदनाम वेतन संरचना मंजूर पदे 
ea 7 2 8 
१ कनिष्ठ भूभौतिक तज्ञ 5-१५ : ४१८००-१३२३०० १३ 
२ | कनिष्ठ रसायनी 5-१५ : ४१८००-१३२३०० १६१ 
५ | तांत्रिक अधिकारी 5-१३ : ३५४००-११२४०० ४२ 
६ | WAR 5-१४ : ३८६००-१२२८०० शिश 
भौगोलिक माहिती प्रणाळी अधिकारी । 5-१५ : ४१८००-१३२३०० ७ 
भौगोलिक माहिती प्रणाली क 
८ | वरिष्ठ सहाय्यक Sri ce wine = 
(४ वर्षाच्या अर्हताकारी सेवेनंतर) 
5-७ : २१७००-६९१०० 
(9 भौगोलिक माहिती प्रणाळी सहाय्यक | 5-८ : २५५००-८११०० ७६ 
(७ वर्षाच्या अर्हताकारी सेवेनंतर) 
११ | प्रयोगशाळा सहाय्यक 8-६ : १९९००-६३२०० ७ 
१२ | कार्यालय अधिक्षक 5-१३ : ३५४००-११२४०० é 
१३ | वरिष्ठ लिपिक 5-८ : २५५००-८११०० ५३ 
१४ । कनिष्ठ लिपिक S-§ : १९९००-६३२०० १०५ 
१६ | उच्च श्रेणी लघुलेखक 5-१६ : ४४९००-१४२४०० २ 
१७ | निम्न श्रेणी लघुलेखक 5-१५ : ४१८००-१३२३०० १२ 
१८ | लघुटंकलेखक 5-८ : २५५००-८११०० "रेत. | 
१९ | उप लेखापाल (मविवलेसे) 85-१३ : ३५४००-११२४०० ४२ 
२१ । कनिष्ठ अभियंता 5-१४ : ३८६००-१२२८०० २४ 
२३ | सहाय्यक आवेधक 5-८ : २५५००-८११०० ३२ 
२४ | दोरखंडवाला/ रिगमन 5-७ : २१७००-६९१०० १६ 
“गट क” ची एकूण पदे | ६५३ 
एकूण पदे | ११८३ 


पृष्ठ १६ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.५१८/पापु-१५ 


शासन निर्णय क्रमांक:-आपना-२०१६/प्र.क्र.५१८/पापु-१५ सोबतचे विवरणपत्र-२ 


विवरणपत्र -२ 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा व जिल्हा परिषद कार्यालयातील आढाव्याअंती मंजूर 
पदांचे वाटप 
जिल्हा 
प्रादेशिक जिल्हा | उपविभागीय —_ 
अ.क्र पदनाम मुख्यालय | उपसंचालक | वरिष्ठ । प्रयोगशाळा त होळी एकूण 
कार्यालय | भूवैज्ञानिक 
कार्यालय 
ea ? 3 g y § (9 g 
गट-अ ची पदे 
| १_| आयुक्‍त [| औ | po ie 10 | 0 | |e | 
२ | अतिरीक्त संचालक 1 १__| po po 10 | 0 | | 9 | 
३ | सहसंचालक २ po po 10 | 0 | 2 
४ | सहसंचालक 
(अभियांत्रिकी) शि शि ७ शि शि | 
५ | उपसंचालक २ & po po | 0 | ८ 
६ | वरिष्ठ भूवैज्ञानिक 7 १२ ३४ po | oo | ५४ 
मुख्यभूभअतिकतज्ञ | १ | ०७ | oe | 0_| o | a. 
वरिष्ठ भूभतिकतज्ञ | 0० | ६ 10 [| o | o |] ६ 
वरिष्ठ रसायनी ie | 10 1 0_| 10 ca १ | 
| ० | सहा.संचालक 
(मविव लेसे) a | ० ७ | शा oo ae 
a १ प्रशासन अधिकारी La शिका Soe 8 | ० | Ee 
१२ | मुख्य खोदन =| a ०७ शकि शि ी 
अभियंता 
१३ वरिष्ठ खोदन (3 | : ० — शि र, 
अभियंता 
१४ | उपअभियंता (यां.) २ रि 10 10 &¢ ७६ 
एकूण गट-अ 23 30 38 8 | ६८ १६२ 


पृष्ठ १६ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.५१८/पापु-१५ 


जिल्हा 
प्रादेशिक जिल्हा । उपविभागीय व 
अ.क्र पदनाम मुख्यालय | उपसंचालक | वरिष्ठ | प्रयोगशाळा रिच एकूण 
कार्यालय | भूवैज्ञानिक कर 
कार्यालय 
be] ? 3 g y 3 0) ठु 
गट-ब ची पदे 
१ | सहाय्यक ; : शि शा Hee 
भूवैज्ञानिक 
२ । कनिष्ठ भूवेज्ञानिक ह १२ ११५ | o |] ६८ | २०३ 
सहाय्यक 
: भूभौतिकतज्ञ = | : ०७ अ | शि ह 
४ | सहाय्यक रसायनी |. खी | & 1 0__| 10 | oo | 
५ | लेखाधिकारी 1 a | g Po flo] 
सहाय्यक प्रशासन 
भी अधिकारी शि र ० शि शि क 
७ | सिस्टीम अँनलीस्ट 1 १__| po 1 0 | po | | oo | Pa | 
| सहाय्यक अभियंता शि शि ० — = दिं 
(स्थापत्य) 
एकूणगट-ब २१ ४२ २०३ 10 १०२ । ३६८ 
गट-क ची पदे 
।_१_ | कनिष्ठभूभीतिकतज्ञ| १ | १२ PF क |" क fo | 8 
२ | कनिष्ठ रसायनी | se | १२ po १४८ | 0 | १६१ 
३ | तांत्रिक अधिकारी २ ६ ३४ Fo | | oo | ४२ 
४ | प्रोगामर a po po po | 0 | pa | 
५ | भौगोलिक माहिती 
प्रणाली अधिकारी 3 | ‘ शा 2] ० 
६ | भौगोलिक माहिती 
प्रणाली वरिष्ठ | ६ ३४ =] a ४१ 
सहाय्यक 
७ | भौगोलिक माहिती 
प्रणाली सहाय्यक्र ग : is शिक ० es 


पृष्ठ १६ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.५१८/पापु-१५ 


जिल्हा 
प्रादेशिक जिल्हा । उपविभागीय — 
अ.क्र पदनाम मुख्यालय | उपसंचालक | वरिष्ठ | प्रयोगशाळा wae | Se 
कार्यालय | भूवैज्ञानिक 46 
कार्यालय 
zs ? 3 g ५ ढु ७ 2 
८ | प्रयोगशाळा 
|= | ६ ०७ शि शि (9 
सहाय्यक 
९ । कार्यालय अधिक्षक ६ | oo | 10 po | ¢ 
| ao | वरिष्ठ लिपीक १२ ३४ | 0 | oo | ५३ 
| 99 | कनिष्ठ लिपीक १२ २६ ६७ | oo | | 0 | १०५ 
१२ | उच्चश्रेणी 
२ शि ० शि शि २ 
लघुलेखक 
१३ | लघुलेखक ६ ६ po | oo | | oo | १२ 
१४ | लघुटंकलेखक षु ६ po | oo | | oo | qq 
१५ | उपलेखापाल २ & 38 10 | oo | ४२ 
१६ | कनिष्ठ अभियंता ६ १६ po po २४ 
१७ | सहाय्यक आवेदक poo | oo 32 po | po 32 
१८ | रिगमन 1 0__| po १६ | 0 | | oo | १६ 
एकूण गट-क ४८ १२२ ३३५ १४८ 10_| ६५३ 
Sele, बाक ९२ २०१ ५७२ १४८ १७० | ११८३ 


पृष्ठ १६ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.५१८/पापु-१५ 


शासन निर्णय क्रमांक:-आपना-२०१६/प्र.क्र.५१८/पापु-१५ सोबतचे विवरणपत्र-३ 
विवरणपत्र -३ 
कार्यालय / जिल्हा निहाय मंजूर पदांचे वाटप 


अ. सहाय्यक | कनिष्ठ | कनिष्ठ | कनिष्ठ कनिष्ठ | सहायक 
जिल्हा मिता रिगमन 

क्र. भूवैज्ञानिक | भूवैज्ञानिक | रसायनी | लिपिक | अभियंता | आवेदक 
Ea ? é ह ५ & @ टॅ ९ 
हड मुख्यालय टॅ टू La १२ २ 10 1 0_| 
q | उपसंचालक कोकण १ २ २ छु 1१ 10 | क 
२ | पालघर 2 ३ 9 १ 1 0__| po | oo 
३ ठाणे २ ३ २ २ | ०७. | o | © | 
४ | रायगड ३ ४ ५ २ शिश po | oo | 
५ | रत्नागिरी ३ 3 8 2 po po | 10 
६ । सिंधुदूर्ग Q 3 3 2 | 0 | | oo | po | 
कोकण विभाग एकूण १३ १८ २० १७३ | १ | 0७ | © | 
१ | उपसंचालक नाशिक १ २ 2 ४ 2 2 ze 
2 | नाशिक 3 ४ & 2 Fo | po | po 
3 धुळे 1१ | २ 2 २ | १ | 2 | 4 | 
४ | नंदुरबार २ २ ४ २ शिश po po 
५ | जळगाव ३ 8 णं २ | e fe fe | 
६ | अहमदनगर ३ ४ ५ २ शिंग Q a 
नाशिक विभाग एकूण १३ १८ २४ १४ | 1 ok g 3 
q | उपसंचालक पुणे १ २ > ४ २ २ | 9 | 
२ ।पुणे ३ ४ g २ i po po 
३ | सातारा ३ ४ ४ २ शिश po | oo | 
४ | सांगली 3 8 8 2 pa २ a 
५ | सोलापूर ३ ४ 9 २ 4 2 | ae, 
६ | कोल्हापूर रै ४ ४ २ Loo | शि 
पुणे विभाग एकूण १६ २२ २७ || = | ६ ३ 


पृष्ठ १६ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.५१८/पापु-१५ 


अ. सहाय्यक | कनिष्ठ | कनिष्ठ | कनिष्ठ कनिष्ठ | सहायक 
जिल्हा या रिगमन 
क्र भूवैज्ञानिक | भूवैज्ञानिक | रसायनी | लिपिक | अभियंता | siden 
[ee] ? 3 g 4 ¢ ७ टॅ g 
१ चाक १ २ २ द २ २ ra | 
औरंगाबाद 
२ | छत्रपती संभाजीनगर ३ ३ ४ २ ae Q [ae 
बीड ३ ४ ४ २ १ २ =a 
४ | जालना २ 3 3 2 | 4 | 2 aa 
५ | परभणी ३ ३ ४ २ शश po po 
६ | नांदेड 3 8 & २ eg 2 ha 
७ | धाराशिव २ ३ ३ २ | 0 po po 
८ | लातूर ३ ३ 8 २ | 0 po po 
९ | हिंगोली २ २ ३ २ po po po 
औरंगाबाद विभाग एकूण २२ २७ ३३ २२ & | do | ० ५ 
q | उपसंचालक q 
अमरावती २ २ ४ २ २ षां 
२ | अमरावती ३ ४ ५ २ a 2 Le 
यवतमाळ 2 8 ६ २ poo | po | po 
बुलढाणा ३ 9 ष्‌ २ 4a २ a 
५ | अकोला 2 ३ ३ २ p 0 po po 
६ | वाशिम २ २ ३ ३ po po po 
अमरावती विभाग एकूण | १४ | १९ २४ १४ | 1 BO ६ ३ 
५ | उपसंचालक नागपूर 9 2 2 ४ 2 > Loa 
२ | नागपूर 3 8 8 Q | 4 | २ pa 
३ | भंडारा २ ३ 8 2 po po po 
४ वर्धा 2 3 3 2 po po =z 
५ | चंद्रपूर ३ ४ & 2 po po zz 
६ | गडचिरोली ३ ४ ७ २ (७. | 0 10 
७ | गोंदिया २ ३ ६ २ p 0 po poo | 
नागपूर विभाग एकूण १६ २३ ३२ १६ ३ ४ २ 
एकूण १०२ १३५ १६१ । १०५ २४ ३२ १६ 


पृष्ठ १६ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.५१८/पापु-१५ 


शासन निर्णय क्रमांक:-आपना-२०१६/प्र.क्र.५१८/पापु-१५ सोबतचे विवरणपत्र-४ 
विवरणपत्र -४ 
बाह्य यंत्रणेद्वारे सेवा घेण्याबाबत जिल्हा / कार्यालय निहाय मनुष्यबळाचे वाटप 


चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / 
अ.क्र जिल्हा वाहन चालक मनुष्यबळ बहुद्देशीय कर्मचारी 
मनुष्यबळ 

Sa 4 3 te) 
i १_| मुख्यालय १२ १८ 
२ | उपसंचालक कोकण ६ ४ 
३ | पालघर 3 8 
४ | ort २ ४ 
५ | रायगड २ ४ 
६ । रत्नागिरी २ ४ 
सिंधुदूर्ग २ ४ 
कोंकण विभाग एकूण 1१७ | २४ 
८ | उपसंचालक नाशिक & ४ 
९ | नाशिक २ ४ 
१० | धुळे २ ४ 
| 99 | नंदुरबार ३ ४ 
१२ | जळगाव २ ४ 
१३ | अहमदनगर ३ ४ 
नाशिक विभाग एकूण १८ २४ 
१४ । उपसंचालक पुणे ६ ४ 
१५ । पुणे २ ४ 
१६ । सातारा २ ४ 
१७ | सांगली २ ४ 
१८ | सोलापूर २ ४ 
१९ | कोल्हापूर २ ४ 
पुणे विभाग एकूण १६ २४ 
२० | उपसंचालक औरंगाबाद & 8 
२१ | छत्रपती संभाजीनगर २ ४ 


पृष्ठ १६ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.५१८/पापु-१५ 


चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / 
अ.क्र. जिल्हा वाहन चालक मनुष्यबळ बहुद्देशीय कर्मचारी 
मनुष्यबळ 

ea ? 3 छं 
२२ | बीड २ ४ 
२३ | जालना २ ४ 
२४ | परभणी २ ४ 
२५ । नांदेड ३ ४ 
२६ | धाराशिव २ 8 
२७ | लातूर Q ४ 
२८ | हिंगोली २ ४ 
औरंगाबाद विभाग एकूण २३ ३६ 
२९ | उपसंचालक अमरावती & ४ 
३० | अमरावती २ ४ 
३१ | यवतमाळ २ 8 
३२ | बुलढाणा २ ४ 
३३ | अकोला २ ४ 
३४ । वाशिम २ ४ 
अमरावती विभाग एकूण १७ २४ 
३५ | उपसंचालक नागपूर & 8 
३६ | नागपूर २ ४ 
३७ | भंडारा २ 8 
३८ ।वर्धा २ ४ 
३९ । चंद्रपूर २ ४ 
४० । गडचिरोली ३ ४ 
४१ | गोंदिया २ ४ 
नागपूर विभाग एकूण १९ २८ 
एकूण १२२ १७८ 


पृष्ठ १६ पैकी १६ 


